RNI No.MAHBIL / 2009/ 35530 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार 


वर्ष २, अंक १७ ( २) ] 


सोमवार , एप्रिल १८ , २०१६ / चैत्र २ ९, शके १ ९ ३८ 


[ पृष्ठे ५ , किंमत : रुपये २३.०० 


असाधारण क्रमांक २२ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम . 

अनुक्रमणिका 
सन २०१६ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० यात आणखी सुधारणा 

करण्यासाठी अध्यादेश 


पृष्ठे 
१-५ 


सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
मंत्रालय , मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १८ एप्रिल २०१६. 


MAHARASHTRA ORDINANCE No. VII OF 2016 . 


AN ORDINANCE 


FURTHER TO AMEND TO MAHARASHTRA CO -OPERATIVE 

SOCIETIES ACT , 1960 . 

सन २०१६ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ७. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश. 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( दुसरी सुधारणा) अध्यादेश, २०१६ हा दिनांक 
२ मार्च २०१६ , रोजी प्रख्यापित केला होता 


२०१६ चा 

महा . 


अध्या . ५ . 


उक्त 


आणि ज्याअर्थी, दिनांक ९ मार्च २०१६ रोजी राज्य विधानमंडळाचे अधिवेशन पुन्हा सुरू झाल्यावर , 
अध्यादेशाचे राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रुपांतर करण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( दुसरी सुधारणा ) 
विधेयक , २०१६ ( सन २०१६ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ७ ) हे, महाराष्ट्र विधानसभेने दिनांक ६ एप्रिल २०१६, 
रोजी संमत केले होते आणि महाराष्ट्र विधानपरिषदेकडे ते पारेषित करण्यात आले होते ; 

आणि ज्याअर्थी, त्यानंतर महाराष्ट्र विधानपरिषदेची दिनांक १३ एप्रिल २०१६ रोजी सत्र समाप्ती झाल्यामुळे 
महाराष्ट्र 

विधानपरिषदेत उक्त विधेयक संमत होऊ शकले नाही ; 


( १ ) 


भाग चार २२-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , एप्रिल १८, २०१६ / चैत्र २ ९, शके १९ ३८ 


.. 


आणि ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाचे अधिवेशन पुन्हा सुरू झाल्याच्या दिनांकापासून सहा आठवड्यानंतर 
म्हणजेच १९ एप्रिल २०१६ या दिनांकानंतर, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ ( २) ( क ) अन्वये तरतूद 
केल्याप्रमाणे , उक्त अध्यादेश अंमलात असण्याचे बंद झाले असते 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अध्यादेशाच्या तरतुदी अंमलात असण्याचे चालू ठेवणे इष्ट वाटते ; 

आणि ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही ; आणि यात यापुढे 
दिलेल्या प्रयोजनांकरिता , उक्त अध्यादेशाच्या तरतुदी अंमलात असण्याचे चालू ठेवण्यासाठी, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी 
तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली 
आहे ; 


प्रारंभ . 


आणि त्याअर्थी, आता भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 

अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे , पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहेत : 
संक्षिप्त नाव व 

१ . ( १) या अध्यादेशास, महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( सुधारणा व दुसऱ्यांदा पुढे चालू ठेवणे ) अध्यादेश , 
२०१६, असे म्हणावे. 

( २ ) तो , दिनांक २ मार्च २०१६ रोजी अंमलात आला असल्याचे मानण्यात येईल . 

२ . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ मुख्य अधिनियम 
महाराष्ट्र करण्यात आला आहे) याच्या कलम २ मधील, खंड (१४ - अ) ऐवजी, पुढील खंड दाखल करण्यात येईल 
अधिनियम क्रमांक 

( १४ - अ ) कार्यलक्षी संचालक याचा अर्थ, समितीने नामनिर्देशित केलेला, व्यवस्थापकीय 
२ ची सुधारणा. 

संचालक किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी,-मग तो कोणत्याही पदनामाने संबोधण्यात येवो, असा आहे ; 


" 


सन १ ९ ६१ चा 


असा १ ९ ६१ चा 

महा. २४ . 


“ 


" 


२४ याच्या कलम 


३ . 


सन १ ९ ६१ चा 

महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक 
२४ याच्या कलम 
७३ अअअ ची 

सुधारणा. 


मुख्य अधिनियमाच्या कलम ७३ अअअ मधील, पोट -कलम ( २ ) मध्ये , 
( क ) दुसऱ्या परंतुकाऐवजी, पुढील परंतुके दाखल करण्यात येतील : 

परंतु आणखी असे की , समितीस एका व्यक्तीला कार्यलक्षी संचालक म्हणून नामनिर्देशित 
करता येईल : 


परंतु तसेच, राज्य शासन , सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे , अधिसूचित करील अशा 
संस्थांच्या किंवा संस्थांच्या वर्गाच्या बाबतीत , जेथे संस्थेच्या स्थायी वेतनी कर्मचाऱ्यांची संख्या ही , 
पंचवीस किंवा त्यापेक्षा अधिक असेल तेथे, समितीमध्ये , 

( एक ) जर ती समिती अकरापेक्षा अधिक नसतील इतक्या सदस्यांची मिळून बनलेली 
असेल तर , त्या संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांच्या एका प्रतिनिधीचा समावेश असेल ; आणि 

( दोन ) जर ती समिती अकरापेक्षा अधिक असलेल्या परंतु एकवीसपेक्षा अधिक नसलेल्या 
सदस्यांची मिळून बनलेली असेल तर , त्या संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांच्या दोन प्रतिनिधींचा समावेश 
असेल . 


महा. १ . 


कर्मचाऱ्यांच्या अशा प्रतिनिधींची निवड ही , महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध अधिनियम किंवा 

महाराष्ट्र १९ ४७ चा 
कामगार संघांना मान्यता देण्याबाबत आणि अनुचित कामगार प्रथांना प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम , ११. 
१९ ७१ अन्वये मान्यता दिलेल्या संघाकडून किंवा संघांकडून संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांमधून करण्यात येईल , जेथे १९ ७२ चा 
असा कोणताही मान्यताप्राप्त संघ नसेल , किंवा असे कोणतेही मान्यताप्राप्त संघ नसतील किंवा जेथे, मुळात 
कोणताही संघच अस्तित्वात नसेल किंवा, जेथे, एखादा संघ हा मान्यताप्राप्त आहे किंवा नाही यांसह अशा 
मुद्यांशी संबंधित विवाद असेल तेव्हा , संस्थेचे कर्मचारी आपल्यामधून, विहित केलेल्या रीतीने अशा 
कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधींची निवड करतील. निलंबित असलेला कोणताही कर्मचारी हा , या परंतुकान्वये 
समितीचा सदस्य म्हणून निवड केली जाण्यास किंवा निवडून दिला जाण्यास किंवा सदस्य म्हणून राहण्यास 
पात्र असणार नाही : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल १८ , २०१६/ चैत्र २ ९, शके १ ९ ३८ 


परंतु तसेच , तिसऱ्या परंतुकाच्या तरतुदींनुसार निवड केलेल्या किंवानिवडून दिलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या 
प्रतिनिधींस समितीच्या बैठकीमध्ये भाग घेण्याचा अधिकार असेल, परंतु त्यास, त्यात मत देण्याचा अधिकार 
असणार नाही : 


" 


.. 


. 


( ख ) तिसऱ्या परंतुकाऐवजी, पुढील परंतुक जादा दाखल करण्यात येईल : 

परंतु तसेच , भागभांडवलाच्या स्वरूपात शासनाचा हिस्सा असलेल्या संस्थेच्या बाबतीत , 
समितीमध्ये , शासनाने नामनिर्देशित केलेल्या पुढील दोन सदस्यांचादेखील समावेश असेल , ते 
म्हणजे , 

( एक ) सहकारी संस्थांच्या सहायक निबंधकाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेला एक शासकीय 
अधिकारी ; आणि 


( दोन ) शासन , राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे , विनिर्दिष्ट करील असा, संस्थेच्या 
कार्यासंबंधीचा आवश्यक तो अनुभव असणारी व अशी अर्हता धारण करणारी एक व्यक्ती : "; 
( ग ) चौथे परंतुक वगळण्यात येईल . 


४ . 


७३ 


मुख्य 

अधिनियमाच्या कलम ७३ कअ मध्ये पोट -कलम ( १) मधील , खंड ( सहा ) मध्ये , 
या मजकुराऐवजी, “ ७३ अअअ 

हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 


सन १ ९ ६१ चा 
महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक 
२४ याच्या कलम 
७३कअ ची 
सुधारणा. 


२०१६ चा 


५ . 


महा . 


अध्या . ५ . 


( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( दुसरी सुधारणा) अध्यादेश , २०१६ हा, याद्वारे मागे घेण्यात येत आहे. सन २०१६ चा 

महाराष्ट्र अध्यादेश 
क्रमांक ५ मागे 
घेऊन त्याचे 
निरसन व 

व्यावृत्ती . 
( २) असे निरसन झाले असले तरी , उक्त अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या मुख्य अधिनियमान्वये 
करण्यात आलेली कोणतीही कृती किंवा कार्यवाही ( काढण्यात आलेली कोणतीही अधिसूचना किंवा दिलेला आदेश 
यांसह ) ही , या अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या मुख्य अधिनियमाच्या संबंधित तरतुदींन्वये करण्यात 
आलेली कोणतीही कृती, कार्यवाही किंवा, यथास्थिती, काढण्यात आलेली कोणतीही अधिसूचना किंवा दिलेला 
आदेश असल्याचे मानण्यात येईल . 


भाग चार २२-२ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल १८ , २०१६ / चैत्र २ ९, शके १ ९ ३८ 


निवेदन . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० (१९ ६१ चा महा. २४) याच्या कलम ७३ अअअ मध्ये, उक्त 
अधिनियमाखाली नोंदणी केलेल्या किंवा नोंदणी केल्याचे मानण्यात येणाऱ्या , सहकारी संस्थांच्या समित्या घटीत 
करण्याची तरतूद आहे. 

२ . जेथे संस्थेच्या समितीची सदस्य संख्या ही , सतरापेक्षा कमी आहे तेथे अशा संस्थेच्या समित्यांवर 
त्या संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांचे पुरेसे प्रतिनिधित्व नसल्याने, अशा संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांचेहितसंबंध धोक्यात असल्याचे 
निदर्शनास आले होते . भागभांडवलाच्या स्वरूपात शासनाचा हिस्सा असलेल्या संस्थांच्या बाबतीत , शासनाच्या 
तसेच अशा संस्थांच्या हिताचे रक्षण करण्याच्या दृष्टीने, शासनाच्या अधिकाऱ्याखेरीज अशा संस्थांच्या 
कार्यासंबंधीचा अनुभव असणाऱ्या एका व्यक्तीचे नामनिर्देशन करण्याची गरज आहे , असेही निदर्शनास आले 
होते . म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम २ मध्ये आणि कलम ७३ अअअ मध्ये पुढीलप्रमाणे यथोचित सुधारणा 
करणे इष्ट वाटले . 
३ . तत्कालीन प्रस्तावित सुधारणांची ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत : 

एक ) कलम २ ची सुधारणा. - कार्यलक्षी संचालक याचा अर्थ, संस्थेचा व्यवस्थापकीय संचालक 
किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, असा आहे, अशी तरतूद करण्यासाठी उक्त कलम २ चा खंड (१४ - अ ) 
बदली दाखल करण्याचे प्रस्तावित केले होते . 


( दोन ) कलम ७३ अअअ ची सुधारणा. 

( अ ) समितीवर कार्यलक्षी संचालक याच्या नियुक्तीबाबत तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली 


होती ; 


( ब ) जिच्या स्थायी वेतनी कर्मचाऱ्यांची संख्या पंचवीस वा त्याहून अधिक असेल आणि 
राज्य शासन सर्वसाधारण किंवाविशेष आदेशाद्वारे विनिर्दिष्ट करील अशा संस्थांच्या किंवा संस्थांच्या 
वर्गाच्या बाबतीत , संस्थेच्या समितीवर कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधीची नेमणूक करण्याची तरतूद करण्याबाबत 
तरतुदी प्रस्तावित करण्यात आल्या होत्या ; 

( क ) भागभांडवलाच्या स्वरूपात शासनाचा हिस्सा असलेल्या संस्थांच्या बाबतीत , राज्य 
शासनाचा एक अधिकारी आणि , शासन, राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे , विनिर्दिष्ट करील 
असा, संस्थेच्या कार्यासंबंधीचा आवश्यक तो 

अनुभव 

असणारी व अशी अर्हता धारण करणारी 
एक व्यक्ती यांची नियुक्ती करण्याबाबत तरतुदी प्रस्तावित करण्यात आल्या होत्या . 

( तीन ) कलम ७३कअ मध्ये आनुषंगिक सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आली होती. 

राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नव्हते आणि, उपरोक्त प्रयोजनांसाठी , महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० (१ ९ ६१ चा महा. २४ ) यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी 
तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली 
होती ; आणि , म्हणून , महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी दिनांक २ मार्च २०१६ रोजी , महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( दुसरी 
सुधारणा ) अध्यादेश , २०१६ ( सन २०१६ चा महा. अध्या . ५), प्रख्यापित केला होता. 

५. त्यानंतर , दिनांक ९ मार्च २०१६ रोजी राज्य विधानमंडळाचे अधिवेशन पुन्हा सुरू झाल्यावर , 
अध्यादेशाच्या राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रुपांतर करण्यासाठी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( दुसरी सुधारणा) 
विधेयक , २०१६ ( सन २०१६ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ७ ) महाराष्ट्र विधानसभेने दिनांक ६ एप्रिल २०१६ 
रोजी संमत केले होते आणि त्यानंतर ते महाराष्ट्र विधानपरिषदेकडे पारेषित करण्यात आले होते. तथापि , त्यानंतर 
महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या सभागृहाची दिनांक १३ एप्रिल २०१६ रोजी सत्र समाप्ती झाल्यामुळे विधानपरिषदेने उक्त 
विधेयक संमत होऊ शकले नाही. 


४ . 


उक्त 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , एप्रिल १८, २०१६/ चैत्र २ ९ , शके १ ९ ३८ 


ç 


दिनांक ९ मार्च २०१६ रोजी राज्य विधानमंडळाचे अधिवेशन पुन्हा सुरू झाल्यामुळे , भारताच्या संविधानाच्या 
अनुच्छेद २१३ ( २) ( क ) अन्वये तरतूद केल्याप्रमाणे, उक्त अध्यादेश हा १९ एप्रिल २०१६ या दिनांकानंतर अंमलात 
असण्याचेबंद होईल , आणि महाराष्ट्र शासनास उक्त अध्यादेशाच्या तरतुदी अंमलात असण्याचे चालू राहणे इष्ट 
वाटते . 

राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाचे अधिवेशन चालू नाही आणि उपरोक्त प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था ( दुसरी सुधारणा ) अध्यादेश, २०१६ ( सन २०१६ चा महा . अध्या . ५) याच्या तरतुदी पुढे चालू 
ठेवण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात 
असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे ; आणि, म्हणून, हा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येत आहे. 


६ . 


चे. विद्यासागर राव, 


मुंबई, 
दिनांक १८ एप्रिल २०१६ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एस . एस . संधू , 
शासनाचे प्रधान सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


